RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक ८७ ( २) ] 


मंगळवार , जुलै ३, २०१८ / आषाढ १२, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


. 


असाधारण क्रमांक २२ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई-४०० ०३२ , दिनांक ३ जुलै , २०१८ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , विमुक्त जाती , भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग 
( जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन ) अधिनियम , २००० . 

क्रमांक - सीबीसी- १०-२०१७ - प्र.क्र .२१ ९ - मावक : 

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , विमुक्त जाती , भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग 
( जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन ) अधिनियम , २००० ( सन २००१ चा महा . २३ ) याच्या कलम १८ 
च्या पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणा- या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे पुढील नियम करीत आहे ; सदर नियम उक्त अधिनियमाच्या पोट - कलम (१ ) द्वारे आवश्यक 
केल्याप्रमाणे याआधीच प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत : 

या नियमांस , महाराष्ट्र अनुसूचित जाती , विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग 
( जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन ) ( सुधारणा ) नियम , २०१८ असे म्हणावे. 

२ . महाराष्ट्र अनुसूचित जाती , विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्ग ( जातीचे 
प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन ) नियम , २०१२ याच्या नियम ४ मधील , उप -नियम ( २) मधील खंड ( च ) 
ऐवजी पुढील खंड दाखल करण्यात येईल 

( च ) पुढील कागदपत्रांसह , इतर संबंधित लेखी पुरावा , कोणताही असल्यास , 

( एक ) वडील , काका, आत्या किंवा आजोबा किंवा आजोबांचे भाऊ किंवा बहीण किंवा पणजोबा किंवा 
पणजोबाचे भाऊ किंवा बहीण , वडिलांकडील रक्ताचे नातेवाईक यांचा शाळा नोंदवहीतील उतारा किंवा शाळा 
सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म आणि मृत्यु नोंदवही किंवा इतर कोणत्याही शासकीय किंवा निम- शासकीय 
कागदपत्रांतील जातीच्या नोंदींचा उतारा ; 


१ . 


भाग चार - ब -२२ ९ -१ . 
एचबी-१६५२-( १) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै ३, २०१८ / आषाढ १२ , शके १९ ४० 

( दोन ) वडिलांकडील रक्ताच्या नातेवाईकांचा जन्म आणि मूत्यु नोंदवहीतील उतारा ( गावाची नोंदवही नमुना 
क्रमांक -१४ ), स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कागदपत्रे ; 

( तीन ) संबंधित जातप्रवर्गाच्या मानीव दिनांकापूर्वी नोंदविण्यात आलेली वडिलांकडील रक्ताच्या नातेवाईकांच्या 
कागदपत्रात नमूद करण्यात आलेली जातीची नोंद , उदा. जमीन , घर किंवा इतर स्थावर संपदेच्या विक्री किंवा खरेदी 
विलेख, गहाणखत , करारनामा , इनाम सनद ज्याद्वारे हक्क हस्तांतरित केले गेले असतील 

( चार ) मुख्यतः औरंगाबाद महसुली विभागाकडील राष्ट्रीय नोंदवही यातील वडिलांकडील रक्ताच्या नातेवाईकांच्या 
जातीची नोंद 

( पाच ) विदर्भातील जमिनीच्या संदर्भातील कागदपत्रातील खासकरून कोतवाल किंवा कोतवार पुस्तकातील 
वडिलांकडील रक्ताच्या नातेवाईकांच्या जातीची नोंद , खस- याचा उतारा , इत्यादी किंवा वडिलांकडील रक्ताच्या 
नातेवाईकांच्या जन्म आणि मृत्यु दाखल्यातील जातीची नोंद ; 

( सहा ) पुराभिलेख संचालनालयातील अभिलेखात उपलब्ध असलेले जातीचा पुरावा देणारे इनाम जमिनिशी 
संबंधित कागदपत्रे उदा . लेखी विवरणपत्र , मौखिक पुरावा, पुर्शिस , वंशावळ , इत्यादी ; 

( सात ) गाव फेरफार नोंदवहीतील जातीच्या नोंदीचा क , ड, ई पत्राच्या नमुन्यातील कागदपत्रे, जुन्या न्याय 
प्रक्रियांमधील कागदपत्रांमध्ये नमूद केलेल्या रक्ताच्या नातेवाईकांच्या जातीच्या नोंदी ; 

( आठ ) वडिलांकडील रक्ताच्या सख्ख्या नातेसंबंधात पूर्वजांच्या संदर्भात मानीव दिनांकापूर्वी जुन्या जाती 
व्यवस्थेतील परंपरागत व्यवसायाची नोंद करण्यात आलेले शासकीय आणि निमशासकीय प्रमाणपत्र ; 

( नऊ ) आडनावाऐवजी परंपरागत व्यवसायाचा जात म्हणून नोंद असलेला जुना अभिलेख ; 

( दहा) मानीव दिनांकापूर्वीची सनद किंवा कामकाज , ज्यात महाराष्ट्र कुळवहीवाट व शेतजमीन अधिनियम , 
१ ९ ४८ ( १९ ४८ चा ६७ ) किंवा इतर कोणत्याही कायद्यातील तरतुदींनुसार कुळास जमिनीचा मालक म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे आणि जातीची नोंद करण्यात आली आहे ; 

अकरा) मानीव दिनांकापूर्वी जनगणनेच्या अभिलेखात घेण्यात आलेल्या जातीच्या नोंदी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दिनेश वाघमारे , 
सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


SOCIAL JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai-400 032 . 

Dated the 3rd July 2018. 


NOTIFICATION 


Maharashtra Scheduled Castes, Scheduled Tribes, De-notified Tribes (Vimukta Jatis ) , 
Nomadic Tribes, Other Backward Classes and Special Backward Category (Regulation 
of Issuance and Verification of) Caste Certificate Act, 2000 . 

No. CBC -10/ 2017/ C.R. 219/ MAVAK. 

In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 18 of the Maharashtra 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes , De-notified Tribes (Vimukta Jatis), Nomadic Tribes, Other 
Backward Classes and Special Backward Category (Regulation of Issuance and Verification of) 
Caste Certificate Act, 2000 (Mah . XXIII of 2001), and of all other powers enabling it in that behalf, 


n 


66 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , जुलै ३, २०१८ / आषाढ १२, शके १९ ४० 

3 
the Government of Maharashtra hereby makes the following rules ; the same having been previ 
ously published as required by sub - section (1 ) of Section 18 of the said Act, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Scheduled Castes, De-notified Tribes (Viukta 
Jatis), Nomadic Tribes, Other Backward Classes and Special Backward Category (Regulation of 
Issuance and Verification of) Caste Certificate ( Amendment) Rules , 2018 . 

2 . In rule 4 of the Maharashtra Scheduled Castes , De -notified Tribes (Vimukta Jatis ), 
Nomadic Tribes , Other Backward Classes and Special Backward Category ( Regulation of Issu 
ance and Verification of) Caste Certificate Rules , 2012 , in sub -rule ( 2 ), for clause (f), the following 
clause shall be substituted , namely : 

" (f) other relevant documentary evidence, if any, including the following documents : 

(i) an extract of school Admission Register or School Leaving Certificate of the 
father , uncle , paternal aunt or grandfather or brother or sister of grandfather or great 
grandfather or brother or sister of great grandfather , blood relatives from paternal side 
or the entries of caste in the extract of the birth and death register or any other 
documents of Government or semi-Government ; 

( ii) extracts of birth and death register of blood relatives from paternal side. ( Village 
Register format No. 14 ), documents of local self-Government ; 

( iii) entry of caste mentioned in the documents of blood relatives from paternal 
side , registered before deemed date of respective caste, category , e. g . sale or purchase 
deed of land, house or other immovable property , mortgage deed , agreement, inam sanad 
through which rights have been transferred ; 

(iv ) entry of caste of blood relative from paternal side in National Registration Book 
mainly from Aurangabad Revenue Division ; 

(v ) entry of caste of blood relatives from paternal side in documents in respect of 
land in Vidarbha region particularly , in kotwal or kotwar book , extract of khasara , etc. 
or entry of caste in birth and death extract of blood relatives from paternal side ; 

( vi ) documents related to Inam land available in the records of Directorate of 
Archives revealing the evidence of caste , e . g . written statement, oral evidence, pursis , 
genealogy , etc. 

( vii) entry of caste in the extract of Village Mutation Register, documents in 
the format of Ka, da, ee patra , entries of caste of blood relatives from paternal side 
mentioned in the documents of old Court proceedings ; 

( viii) Government and semi-Government certificates containing traditional 
occupation in caste in the old Caste System in respect of ancestors in blood relation from 
paternal side , entered before deemed date ; 

(ix ) old record wherein name of traditional occupation is mentioned as caste in lieu 
of surname ; 

( x ) sanad or proceedings before deemed date , in which the tenant has been 
declared as the landlord , as per the provisions of the Maharashtra Tenancy and 
Agricultural Lands Act (LXVII of 1948 ) or any other law , revealing the entry of caste ; 

( xi ) entries of caste in Census record entered before deemed date . ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DINESH WAGHMARE , 
Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 , EDITOR : SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


